महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान- 

"मित्र' (Maharashtra Institution for 
Transformation-'MITRA’) या संस्थेच्या 
सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 
नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. नीतिआ-२०२२/प्र.क्र.३७/का-१४१२, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १४ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.नीतिआ-२०२२/प्र.क्र.३७(भाग-१)/का-१४१२, 
दि. ११.११.२०२२ 

प्रस्तावना :- नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूजान फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान- 'मित्र' 
(Maharashtra Institution for Transformation- 'MITRA') स्थापन करण्यास उपरोक्‍त वाचा येथील 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन- 'मित्र' 
(Maharashtra Institution for Transformation- 'MITRA') साठी नियुक्‍त करावयाच्या सह मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी या पदाची निवड, सदर पदाच्या अटी व शार्ती ठरविण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय : महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान- "मित्र' (Maharashtra Institution for 
Transformation- 'MITRA’) करिता सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदासाठी नामनिर्देशन / करार 


पध्दतीने नियुक्‍ती करण्यात येईल. 


२ वेतन आणि कार्यकाळ 


पदाचे नाव वेतन स्तर नियुक्तीचा कालावधी 


सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेव्हल १२ आणि वरील ३ वर्ष; आणखी २ वर्षांच्या 
मुदतीसाठी वाढवता येईल. 


झासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२२/प्र.क्र.३७/का-१४१२ 


३ शौक्षणिकपात्रता, वय आणि अनुभव :- 


3.9) शासकीय सेवेतील व्यक्तींसाठी शैक्षणिक पात्रता :- 
भारतीय नागरी सेवेतील SSS १२ आणि त्यावरील वेतनस्तरामध्ये सेवेत कार्यरत 
असावा. 


३.२) खाजगी व्यक्तींसाठी शैक्षणिक पात्रता, वय आणि अनुभव :- 


3.2.9) अभियांत्रिकी/तंत्रज्ञान या मधीळ पदवी / MBBS / विज्ञान व अर्थशास्त्र 
विषयातील पदव्युत्तर पदवी धारण केलेली असावी, 
३.२.२) व्यवस्थापनातील पदवी/पदविका धारकास प्राधान्य, 
3.2.3) नियुक्तीच्या वेळी वय ३५ वर्षापेक्षा कमी आणि vy वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 
3.2.8) सरकारो क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था / खाजगी क्षेत्रामध्ये नेतृत्व गुणाशी 
संबंधित पदावर किमान १०-१५ वर्षे काम केल्याचा अनुभव असावा. 
४. उपरोक्तप्रमाणे जाहिरातीव्दारे पात्र व सक्षम व्यक्ती उपलब्ध न झाल्यास शासनास थेट 


नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्याची मुभा राहील. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१२१४११२४२०२७१६ असा आहे. हा 
arn निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Devara Rajagopal , 


(डॉ. राजगोपाल देवरा) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१. मा 


S 


. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


4a 4 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२२/प्र.क्र.3७/का-१४१२ 


७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 
१२. सर्व मा. राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
१५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
१६. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
१७. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१९. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
२१.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२२.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल ANA), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२३. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२४. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 
२५.*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
२६. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
२८.सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 
२९. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 
३०. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 
३१. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
३२. वित्त विभाग (व्यय -८ / अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई, 
33. उप सचिव (का-१४१२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३४. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३५. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१२, नियोजन विभाग, 
(पत्राने). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


